केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम ९३ 
मधून सूट देण्यासंबंधी प्रकरणे निकाली काढण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक एमव्हीआर-०९०९/२४२९/प्र.क्र.३६७/परि-२, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ जून, २०१२ 


पहाः- शासन निर्णय, क्रमांक एमव्हीआर-०९०९/२४२९/प्र.क्र.३६७/परि-२, दि. १० फेब्रुवारी, २०१० 


शासन निर्णय :- मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ११० (३) खंड (ब) अनुसार केंद्रीय मोटार 
वाहन नियम, १९८९ च्या नियम ९३ अन्वये वाहनाच्या लांबी, रुंदी, ऊंची इत्यादी विहित केलेल्या 
परिमाणातून सूट देण्याचे अधिकार शासनास आहेत. अशा प्रस्तावास शक्‍यतो एका दिवसात परवानगी 
देण्याचे आदेश असल्याने आणि ब-याचवेळा दैनंदिन कामाचा व्याप संभाळून एका दिवसात मान्यता देणे 
शक्य होत नसल्याने शासन निर्णय, दिनांक १०.०२.२०१० अन्वये लांबी ३३.०० मीटर, रुंदी ५.०० मीटर 
आणि ऊंची ६.०० मीटर पर्यंतचे प्रस्ताव परिवहन आयुक्‍त यांच्याकडे पाठविण्याबाबत आणि त्यापेक्षा 
अधिक मोजमापे असलेल्या वाहनांचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित 
करण्यात आली होती. 


2. असे असूनही दैनंदिन कामाचा व्याप सांभाळून यासंदर्भात सत्वर कार्यबाही करण्यास 
प्रशासकोय अडचणी उद्‌भवत असल्याचे दिसून येत असल्याने शासन स्तरावर सादर करण्यात येणा-या 
प्रस्तावांच्या संदर्भात शासन निर्णय, दिनांक १९.११.२००९ अन्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब 
करुन अधिक मोजमापातून सूट देऊन वाहतूकीस परवानगी देण्यास परिवहन आयुक्‍त यांना प्राधिकृत 
करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


2. सदरचे आदेश दिनांक १८.०६.२०१२ पासून अंमलात येतील. 


रि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 2 ० 12-0६ 1८०८५८ 3770 02-० असा आहे. 


टॅ कक ny . र — 
डॉ. शेलेश कुमार 
प्रधान aaa (परिवहन), teat न 


अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने, 


Wo 


SEW A परततात fram टा otter 


परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सह परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सर्व पोलीस अधिक्षक (ग्रामीण/महामार्ग) 

संचालक (प्रकल्प), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नाशिक/नागपूर/पुणे/ठाणे/अमरावती 
सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 

सर्व उप प्रादेशिक परिबहन अधिकारी 

उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

निवडनस्ती (परिवहन-२) 


CAtra-@R.G.GAIKWAD\Excemption from ¢2Letter 


